RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ३ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ६० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/नवापूर / एसआर-८ /१७६४ / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून 

विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, सोनखडके ग्रामपंचायतीतील खांबाबर्डीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ जानेवारी २०१७ रोजी सोनखडके 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या खांबाबर्डीपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी,नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


वि ( एच ) २ ९ २ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव खांबाबर्डी ( सोनखडके ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर १९ , १४ , १३ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


शांतू नुरजी यांचे शेत 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर ८ , ३, १० ९ , १०६ , १०४ 


५६.७ ९ हे . आर आहे. 


देवजी होळ्या यांचे शेत 


, 


३ 


उत्तर 


: गट नंबर सुळीची शीव 


तुकाराम सुरजी यांचे शेत 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर २२ , २१ 


प्रभु मगन गावीत यांचे शेत 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , 


७ 


सप्टेंबर 


२०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/नवापूर / एसआर-९/ १७६६/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, शिर्वे ग्रामपंचायतीतील शिर्वेपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ७ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ रोजी शिर्वे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या शिर्वेपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव शिर्वेपाडा (शिर्वे) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


पू 


र्व 


: सर्व्हे नंबर १० ९ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


पूर्व नाला 


२ 


पश्चिम : सर्व्हे नंबर ४ ९ 


१३.९ २ हे . आर आहे . 


पाण्याचा नळ 


३ 


उत्तर 


: सर्वे नंबर ७७, ७८ 


हातपंप 


. 


४ 


दक्षिण : सर्व्हे नंबर ४३ 


पाण्याची टाकी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक, १० सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-१० / १७६९/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, धनराट ग्रामपंचायतीतील वासरवेलपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ जानेवारी २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ मार्च २०१७ रोजी धनराट ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वासरवेलपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


- 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव वासरवेल ( धनराट ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर ५२ 


सदर पाड्याचे एकूण 

क्षेत्र 


नवापाडा गाव 


२ 


पश्चिम : नांदवण शीव 


७२.६८ हे . आर आहे. 


नांदवण गाव 


سه 


उत्तर 


: गट नंबर १०३ , १०५ 


भोरवण गाव 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर ११३ 


धनराट गाव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , 


१० सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५/ नवापूर/ एसआर-११/ १७७० / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, बंधारफळी ग्रामपंचायतीतील पाटीलफळीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ६ मे २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


६ 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ मार्च २०१७ रोजी बंधारफळी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाटीलफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


५ 


अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव पाटीलफळीपाडा ( बंधारफळी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर ३४ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


उच्छल गट नंबर ३४ 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर १२ 


३०.२१ हे . आर आहे . 


गुजरात राज्य शीव 


उत्तर 


: गट नंबर १३ 


गुजरात राज्य शीव 


३ 

४ 


दक्षिण : 


गट नंबर १८ , १ ९ 


महाराज फकीर ( बेडकी) 
गट नंबर १८ , १ ९ . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , 


१० 


सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-१२/१७७१/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, खेकडा ग्रामपंचायतीतील चिकाराफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक १ जानेवारी २०१५ रोजी खेकडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या चिकाराफळीपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


. 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव चिकाराफळी ( खेकडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर २१ 


सदर पाड्याचे एकूण 

क्षेत्र 


डोंगर 


२ 


पश्चिम : गट नंबर १६, २ ९ , ३० 


१४७.८८ हे . आर आहे . 


ओढा 


سه 


उत्तर 


: गट नंबर ४ 


झामणझर शीव 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर ४८ , ४ ९ , ५० 


फॉरेस्ट हद्द 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , 


१० सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-१३/ १७७२/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, बोरपाडा ग्रामपंचायतीतील निळमहूपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ३० एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


- 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ जून २०१६ रोजी बोरपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या निळमहूपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव निळमहू ( बोरपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर १३४/२, १३६ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


दापूर शिवार 


२ 


पश्चिम : गट नंबर १४१ 


६.९ ७ हे . आर आहे. 


आमलीफळी शिवार 


سه 


उत्तर 


: गट नंबर १४ ९ 


शाळाफळीशिवार 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर १३३/१ , १३३/२ 


घिसलीपाडा शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , 


१० सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५/ नवापूर/ एसआर-१४/ १७७३/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, बोरपाडा ग्रामपंचायतीतील बोकळमाळपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ३० एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ जून २०१६ रोजी बोरपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बोकळमाळपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर, गाव बोकळमाळ ( बोरपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


30 


१ 


पूर्व 


पू 


-- 


गट नंबर ३१ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


हळदाणी शिवार 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर ११/ १ - क 


१५.९ ५ हे. आर आहे . 


बोरपाडा शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर ३ ९ , १७/१, १ ९ , २५/१ , २५/२ 


बेडकी शिवार 


४ 


दक्षिण : गट नंबर ११ / १ - अ , ११ / १ - ब 


शाळाफळी शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक, १० सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-१५ / १७७६/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


४ 


, 


आणि ज्याअर्थी, झामणझर ग्रामपंचायतीतील दादरीफळीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक ५ जुलै २०१६ रोजी झामणझर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या दादरीफळीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


- 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


९ 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव दादरीफळी ( झामणझर) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर ६६ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


फॉरेस्ट जमीन 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर ७२ 


७३.४१ हे . आर आहे. 


लहान नाला 


३ 


उत्तर 


: गट नंबर ४८ , ६५ 


कच्चा रस्ता 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर ६७ 


लहान नाला 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , 


१० 


सप्टेंबर 

२०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नवापूर/ एसआर-१६ /१७७४ / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, शेवगे ग्रामपंचायतीतील चिमणीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक १० ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी शेवगे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या चिमणीपाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव चिमणीपाडा ( शेवगे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ४१ , ४२ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


धानोरा रोड 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर ७० 


२८.९ ७ हे . आर आहे. 


खांडबारा रोड 


३ 


उत्तर 


-- 


गट नंबर ७१ , ७२ 


चिमणीपाडा रोड 


४ 


दक्षिण : गट नंबर २५ , १ , २ 


स्मशानभूमी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १० सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर -१७ /१७७८ / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, करंजी बु. ग्रामपंचायतीतील भोमदीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ जानेवारी २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१७ रोजी करंजी बु. 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या भोमदीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी ,नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर, गाव भोमदीपाडा ( करंजी बु.) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: बोरपाडा टेकडी स . नं . ५ ९ , ६० , ६१, ६२ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


बोरपाडा टेकडी 


. 


२ 


पश्चिम : खेकली बोडी टेकडी 


७५.०३ हे . आर आहे. 


खेकली पाडा टेकडी 


गट नंबर ४२, ४४ , ४५ , ८५, ८६. 


उत्तर 


: करंजी शिवार 


करंजी शिवार 


३ 

४ 


दक्षिण : कामोद वनविभाग ६७, ६८ 


कामोद वनविभाग 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , 


१० 


सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ नवापूर / एसआर -१८ / १९४१/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, सुळी ग्रामपंचायतीतील बोरवणपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ जानेवारी २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २१ जून २०१६ रोजी सुळी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बोरवणपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव बोरवणपाडा ( सुळी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


पू 


: तलाव टेकडी गट नंबर १०२ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


तलाव टेकडी 


२ 


पश्चिम : नाला, तलाव टेकडी गट नंबर १०१- अ 


१३.६ ९ हे. आर आहे . 


नांदवण शिवार 


३ 


उत्तर 


: रायंगण/ भोडआमला शिवार 


भोडआमळा शिवार 


४ 


दक्षिण : टेकडी , 

नवापूर 

ते करंजी रस्ता 


करंजी रस्ता 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक, १४ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-१९/ १८७७/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


, 


-- 


आणि ज्याअर्थी, शेवगे ग्रामपंचायतीतील आंबाफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ जानेवारी २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ मार्च २०१७ रोजी शेवगे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या आंबाफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


- 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


१३ 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव आंबाफळी ( शेवगे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: 


गट नंबर १८ , १० 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


शेवगे नदी 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर ८ 


१७.७५ हे . आर आहे. 


जि . प . शाळा 


३ 


उत्तर 


गट नंबर २० , २१ 


शिवार शेती 


४ 


दक्षिण : नेसू नदी 


नेसू नदी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १२ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग, नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-२०/ १८८३/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, बोरचक ग्रामपंचायतीतील बोरचक पश्चिमपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २६ जानेवारी २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


oc 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१७ रोजी बोरचक 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बोरचक पश्चिमपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


, 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव बोरचक पश्चिम ( बोरचक ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: 


गट नंबर ४०/१ , ४०/२ , ४०/३ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


वागदेकडे जाणारा रस्ता 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर १२/१ , १२/२ 


३१.७४ हे . आर आहे . 


करंजाळी शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर ९/ १ , ९/ २/ १ , ९/ २/ २, ९ / २/ ३ 


चर्च 


४ 


दक्षिण : गट नंबर ३९ / १ - अ , ३ ९/ १ - ब , ३ ९/ १ - क 


नेसू नदी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १२ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग, नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-२१/ १८८५/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, मोग्राणी ग्रामपंचायतीतील हरणीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे : 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी मोग्राणी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या हरणीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


१५ 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव हरणीपाडा ( मोग्राणी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: सर्वे नंबर १७८ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


पिण्याच्या पाण्याची विहीर 


२ 


पश्चिम : सर्व्हे नंबर १८० 


९ .१८ हे . आर आहे. 


पाण्याची टाकी 


३ 


उत्तर 


: सर्व्हे नंबर १४७ 


हॅन्डपंप 


४ 


दक्षिण : सर्व्हे नंबर २२५ 


वडाचे मोठे झाड 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १२ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग, नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ नवापूर / एसआर-२२ /१८८७/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, मोग्राणी ग्रामपंचायतीतील सैंदाणीपाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


. 


. 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ जानेवारी २०१७ रोजी मोग्राणी 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या सैंदाणीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


, 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव सैंदाणीपाडा ( मोग्राणी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: खैराळे शिवार 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


पाण्याची टाकी 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर ११४ 


३.६१ हे . आर आहे. 


मोग्राणी ते बिजगाव रस्ता 


३ 


उत्तर 


: सर्वे नंबर ९ ६ 


बिजगाव 


४ 


दक्षिण : सर्व्हे नंबर ११६ 


बर्डीपाडा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १२ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग, नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-२३/ १८८८/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, भरडु ग्रामपंचायतीतील झापलीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे : 


६ 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी भरडु ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या झापलीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


, 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


१७ 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर, गाव झापलीपाडा ( भरडू ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: पाझर तलाव गट नंबर ११३ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


पाझर तलाव 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर १११ 


१०.२४ हे . आर आहे. 


विसरवाडी ते नंदुरबार रस्ता 


३ 


उत्तर 


: गट नंबर ११४ 


गट नंबर ११४ शेती 


४ 


दक्षिण : गट नंबर ११२ 


गट नंबर ११२ शेती 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १२ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग, नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-२४/ १८८ ९/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, उमराण ग्रामपंचायतीतील बेटकीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


४ 


१ 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक १ जानेवारी २०१५ रोजी उमराण ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बेटकीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव बेटकी ( उमराण ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: 


गट नंबर ८७/१ , ८७/२ , ८७/३ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर ८६ 


१.६० हे . आर आहे. 


। 


३ 


उत्तर 


: गट नंबर ८७/१, ८७/२ , ८७ 


-- 


४ 


दक्षिण : गट नंबर ८८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १२ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग, नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर -२५ /१८ ९०/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, केळी ग्रामपंचायतीतील केवडीपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ५ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे : 


OC 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २ जानेवारी २०१५ रोजी केळी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या केवडीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


१ ९ 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर, गाव केवडीपाडा ( केळी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर ६ ९ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


गट नंबर ६ ९ 


२ 


पश्चिम : मौजे भरडुची शीव 


२०.२६ हे . आर आहे . 


मौजे भरडुची शीव 


३ 


उत्तर 


: गट नंबर ७१ 


गट नंबर ७१ 


४ 


दक्षिण : गट नंबर ५२ 


गट नंबर ५२ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १२ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग, नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-२६/ १८९ १/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, खोकसा ग्रामपंचायतीतील टेकडीफळीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ४ मे २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जून २०१६ रोजी खोकसा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या टेकडीफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


, 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव टेकडीफळी ( खोकसा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर २३ , २४ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


रंगावली नदी 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर ४६ , ४४ , ४७ 


१४.०५ हे . आर आहे . 


नागझरी शिवार 


३ 


उत्तर 


गट नंबर ४८ 


कोटखांब शिवार 


४ 


दक्षिण : गट नंबर २७ 


फॉरेस्ट क . नं . २८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १२ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग, नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर -२७ /१८ ९३/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, बालअमराई ग्रामपंचायतीतील आमलीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


४ 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक १३ जानेवारी २०१७ रोजी बालअमराई 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या आमलीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


, 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


२१ 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव आमलीपाडा (बालअमराई) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: विद्युत मंडळ ऑफिस गट नंबर ६६, ६५, ६३ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


विद्युत मंडळ ऑफिस 


२ 


पश्चिम : नानगीपाडा गट नंबर ५७, ५६ , ५८ 


३४.६४ हे . आर आहे . 


नानगीपाडा शिवार 


३ 


उत्तर 


: राज्यमार्ग-६, गट नंबर ६१, ५९ 


नॅशनल हायवे 


- 


४ 


दक्षिण : बालअमराई गट नंबर ५५ , ५४ , ५३ 


बालअमराई गाव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १२ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग, नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-२८ /१८ ९६/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, बालअमराई ग्रामपंचायतीतील बालहाटपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक १३ जानेवारी २०१७ रोजी बालअमराई 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बालहाटपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


, 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर, गाव बालहाट ( बालअमराई) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: 


गट नंबर २१ , २२ , २३ , २४ , २६ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


सरपाणी नदी 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर २५ , २७ 


८२.०४ हे . आर आहे. 


बालअमराई ग्रा . पं . 


३ 


उत्तर 


: राज्यमार्ग-६ हायवे, गट नंबर २१ 


विसरवाडी 


४ 


दक्षिण : नदी 


हळदाणी शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १२ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग, नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-२९/ १८९ ७/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, ढोंग ग्रामपंचायतीतील ईटवाईपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


OC 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक १ जानेवारी २०१५ रोजी ढोंग ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या ईटवाईपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


, 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


२३ 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव ईटवाई ( ढोंग ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


30 


१ 


पूर्व 


पू 


र्व 


: गट नंबर ६० 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


गट नंबर 


६० 


२ 


पश्चिम : 


गट नंबर ८४, ८३ 


२३.५९ हे . आर आहे. 


गट नंबर ८४, ८३ 


उत्तर 


: सर्व्हे नंबर ७१ 


सर्व्हे नंबर ७१ 


४ 


दक्षिण : चोरविहीर शीव 


चोरविहीर शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक, १२ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-३० / १९०१/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, पळसून ग्रामपंचायतीतील नवापाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ५ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


५ 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी पळसून ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या नवापाडा/ पाड्यांचा 

समूह / वस्ती/वस्त्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा 

समूह/वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव नवापाडा ( पळसून) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


30 


-- 


२ 

३ 


उत्तर 


४ 


दक्षिण : 


पूर्व : गट नंबर १३ 

सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 
पश्चिम : ढोंगची शीव 

१५.४५ हे . आर आहे . 
: गट नंबर १५ 

गट नंबर ९ , १० व ११ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , 


१२ 

सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग, नाशिक. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नंदुरबार 

क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-३१ / १९ ०२ / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, खडकी ग्रामपंचायतीतील रामचंद्रफळीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे : 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी खडकी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या रामचंद्रफळीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा 

समूह 

यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 

अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव रामचंद्रफळीपाडा ( खडकी) 
हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व : गट नंबर ५६ व पिंपळे शीव 
पश्चिम : गट नंबर ६५ 
उत्तर गट नंबर ५१ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 
१०.२४ हे . आर आहे . 


२ 

३ 


जेयत्या पुन्या 

गावीत गट नंबर ४२ 
वसंत नामु कोकणी गट नंबर ५७/१ 
वसंत नामु कोकणी गट नंबर ५७ 
रामा टेट्या कोकणी गट नंबर ५८/२ 


४ 


दक्षिण : 


गट नंबर ५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


२५ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , 


१२ 

सप्टेंबर 


२०१८ . 


नाशिक विभाग, नाशिक . 


४ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नंदुरबार 

क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ नवापूर / एसआर-३२ / १९४२/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विसरवाडी ग्रामपंचायतीतील जुनी विसरवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ७ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी विसरवाडी 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जुनी विसरवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर, गाव जुनी विसरवाडी (विसरवाडी) 
हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


30 


१ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


पूर्व : छत्रपती 

हायस्कूल 
पश्चिम : सर्व्हे नंबर ७/१ 


पूर्व छत्रपती हायस्कूल 
सर्व्हे नंबर ७/ १- लालजी जान्या यांची शेती 


२ 


११.७ ९ हे . आर आहे. 


३ 


उत्तर 


: सरपणी नदी 


सरपणी नदी 


४ 


दक्षिण : सर्व्हे नंबर 


गट नंबर ३ कब्रस्तान 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १४ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या 
कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


कलम ११ नुसार . 

प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार, 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


. 


क्रमांक भूसंपादन /मौजे आसोदा/ एसआर-२०३/ २०१७. - ज्याअर्थी, 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ -२, 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” 
असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


२०१४ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे आसोदा 


अंदाजित क्षेत्र 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या 
अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित 
करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


भूमापन / 
गट क्रमांक 


. 


१ 


२ 


हे . आर 


२२८४ पै. 


० २० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


प्रकल्पाचेनाव : वाघूर डाव्या कालव्यावरील आसोदा शाखा कालवा 
सा . क्र . ५८८६ मीटरमधून निघणाऱ्या मायनर क्रमांक ४ च्या प्रयोजनसाठी 
संपादन. 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वाघूर डाव्या कालव्यावरील आसोदा शाखा 
कालवा सा . क्र . ५८८६ मीटरमधून निघणाऱ्या मायनर क्रमांक ४ च्या 
प्रयोजनसाठी संपादन . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या सोबतच्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन सुविधा 

अनुसूची - तीन 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही 


विस्थापन नाही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


२७ 


अनुसूची - चार 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 


वाघूर डाव्या कालव्यावरील आसोदा शाखा कालवा सा. क्र . ५८८६ 
मीटरमधून निघणाऱ्या मायनर क्रमांक ४ च्या प्रयोजनसाठी संपादन. 


कलम ११ नुसार . 

प्राथमिक अधिसूचना 


अनुसूची - पाच 


जिल्हा जळगाव 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम- उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता- उपविभागीय अधिकारी, 

जळगाव भाग , जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , 

आकाशवाणीजवळ , जळगाव , तालुका-जिल्हा जळगाव. 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील- मा . जिल्हाधिकारी, जळगाव 
यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/ भूसंपा/ एसआर -२०३/ २०१७, 
दिनांक २१ जून २०१७. 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे शिरसोली प्र. नं ./ एसआर -५९/ २०१६. 
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ-२, 
दिनांक 

१ ९ 

जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " 
असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


टीप .- 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

कार्यकारी अभियंता , वाघूर धरण विभाग , तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , 
जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


( २) संपादित जमिनीतील हितसंबंधित व्यक्तींना उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध 

झालेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत जमीन संपादनाबाबत 
लेखी हरकती नोंदविता येतील. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या 
अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित 
करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


( ३ ) 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनीचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


( ४ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 


( ५) दुय्यम निबंधक, जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


किशोर राजे निंबाळकर , 


जिल्हाधिकारी , जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव. 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या सोबतच्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही 
व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या 
कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


जळगाव , १२ सप्टेंबर २०१८ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 


जमिनींचे वर्णन 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल . 


भूमापन किंवा 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


गट क्रमांक 


लावणी 


पोट - खराब 


एकूण 
क्षेत्र 


लायक 


क्षेत्र 


संपादन क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


- 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


१६०/३ पैकी 


0 


१४ 


० 


00 


० १४ 


१५८ पैकी 


० ०८ 


० 


00 


० ०८ 


१६८/१ पैकी 


० ०५ 


० 


00 


० ०५ 


१६८/२ पैकी 


० ३६ 


० 


०० 


० ३६ 


१६ ९ पैकी 


.. 


. 


१२ 


० 


00 


० १२ 


१७० पैकी 


० ५६ 


० 


00 


० ५६ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


१७३ पैकी 


० ०४ 


० 


०० 


० ०४ 


१७२ पैकी 


.. 


० ४४ 


O 


00 


O 


४४ 


१५३ पैकी 


० ०८ 


० 


०० 


० ०८ 


जमिनींचे वर्णन 


१५४ पैकी 


० १६ 


० 


00 


० १६ 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे शिरसोली प्र. नं . 


१५६ पैकी 


० १३ 


O 


00 


० १३ 


भूमापन किंवा 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


१५५/२ पैकी 


गट क्रमांक 


O 


० ४८ 


00 


० ४८ 


लावणी 


पोट - खराब 


एकूण 
क्षेत्र 


९ ५ / १ पैकी 


० 


० १२ 


०० 


क्षेत्र 


० १२ 


लायक 


संपादन क्षेत्र 


९ ५ / २ पैकी 


.. 


० ०८ 


० 


00 


० ०८ 


१ 


३ 


४ 


९ ५/ ३ पैकी 


.. 


० ०८ 


० 


00 


० ०८ 


२ 
हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


९ ४ पैकी 


.. 


० ३३ 


O 


00 


० ३३ 


३०१ पैकी 


० ५८ 


० ०० 


० ५८ 


९ ७ पैकी 


० ३ ९ 


00 


० ३ ९ 


२ ९ ७ पैकी 


० १ ९ 


० ०० 


० १ ९ 


९९ पैकी 


० ०४ 


० 


00 


० ०४ 


२ ९९ पैकी 


० १७ 


० ०० 


० १७ 


९ ३ पैकी 


० ० ९ 


० 


00 


० ० ९ 


२ ९ ८ / २ पैकी 


० १४ 


० ०० 


० 


१४ 


९ २/ १ पैकी 


.. 


० ४५ 


० 


00 


० ४५ 


१६१ / १ - अ पैकी 


० ०५ 


० 


00 


० ०५ 


९ २/ २ पैकी 


० ४० 


० 


०० 


० ४० 


१६१/ १ - ब पैकी 


० ०५ 


. 


०० 


० ०५ 


९ १/ १ / १ पैकी 


० ०४ 


.. 


० 


०० 


० 


०४ 


१६१/२ पैकी 


० १० 


० 


०० 


० १० 


९ १ / २ पैकी 


.. 


० ३७ 


० 


00 


० ३७ 


१६१/३ पैकी 


० 


०७ 


० ०० 


० 


०७ 


९ ० पैकी 


० २७ 


. 


00 


० २७ 


.. 


१६२/१ पैकी 


० १५ 


०० 


० १५ 


८ ९ - अ पैकी 


.. 


० १४ 


० 


00 


० १४ 


१६२/२ पैकी 


० १३ 


० 


०० 


० १३ 


८ ९ - ब पैकी 


० २१ 


. 


00 


० २१ 


१६०/१ पैकी 


० १० 


० 


०० 


० 


१० 


८७ पैकी 


० २५ 


० 


00 


० २५ 


१६०/२ पैकी 


० ४० 


० ०० 


० 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


२ ९ 


अनुसूची - एक - चालू 


जमिनींचे वर्णन 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील- मा . जिल्हाधिकारी , जळगाव 
यांचेकडील आदेश क्रमांक एसआर-५९ / २०१६, दिनांक २६ जानेवारी 
२०१६ . 


भूमापन किंवा 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


गट क्रमांक 


लावणी 


पोट - खराब 


टीप .- 


एकूण 
क्षेत्र 


लायक 


क्षेत्र 


संपादन क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव 
तसेच कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग , जळगाव 
यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल. 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


८६/१ पैकी 


० २० 


० 


०० 


० २० 


( २ ) 


८६/२ पैकी 


० २५ 


० ०० 


० २५ 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचना उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये. 


७२८ पैकी 


० ४६ 


० 


०० 


० ४६ 


८० पैकी 


० 


०० 


० ५७ 


० ५७ 


( ३ ) 


अनुसूची - दोन 


संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
यापूर्वी नोंद घ्यावी. 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( ४ ) 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे शिरसोली प्र. नं ., तालुका जळगाव, जिल्हा 
जळगाव येथील लघू पाटबंधारे तलाव , शिरसोली ( नायगाव ) कालव्यासाठी 


( ५ ) 


दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 
संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास, 
अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही. 


संपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे शिरसोली प्र . नं ., तालुका जळगाव , 
जिल्हा जळगाव येथील लघू पाटबंधारे तलाव , शिरसोली (नायगाव ) 
कालव्यासाठी संपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाचा लाभ 


किशोर राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव . 


अनुसूची - तीन 


जळगाव , १६ 


ऑगस्ट 

२०१८ . 


विस्थापन नाही 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ नुसार . 

प्राथमिक अधिसूचना 


. 


अनुसूची - चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार , दिनांक 
२६ एप्रिल २०१८ नुसार भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, 
महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी 
अधिनियम, कलम ३ मधील १०- क मधील तरतुदीनुसार लागू नाही. 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम- भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग, जळगाव . 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन/ मौजे शिरसोली प्र. बो ./ एसआर-१३७/ 
२०१६.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/ 
२०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता- उपविभागीय अधिकारी, 

जळगाव भाग , जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , 
आकाशवाणीजवळ , जळगाव, तालुका -जिल्हा जळगाव. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


एखाद्या जिल्ह्यातील 

५०० 

हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव, मौजे शिरसोली प्र. बो . 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


लावणी 


पोट - खराब 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या 
अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित 
करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


एकूण 
क्षेत्र 


लायक 


क्षेत्र 


संपादन क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . 


आर 


१ ९९ / १ पैकी 


० ०२ 


० 


०० 


० ०२ 


१ ९९ / २ पैकी 


० ०२ 


O 


00 


० ०२ 


१ ९९/ ३ पैकी 


० २१ 


O 


०० 


० २१ 


२०० पैकी 


० ०२ 


० 


00 


० ०२ 


२०१ पैकी 


० ०२ 


०० 


० ०२ 


२०२ पैकी 


० ०२ 


० 


०० 


० ०२ 


२०४ पैकी 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या सोबतच्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल . 


० ०३ 


० 


०० 


० ०३ 


२०३ पैकी 


.. 


० ०३ 


० 


00 


० ०३ 


२०५/१ पैकी 


.. 


019 


० 


O 


00 


० ०७ 


२०६/१ पैकी 


.. 


० २१ 


० 


00 


० २१ 


२०७/१ पैकी 


० 


०७ 


० 


०० 


० ०७ 


. 


२०७/२ पैकी 


० ०३ 


० 


00 


० ०३ 


२०७/३ पैकी 


० ०२ 


. 


०० 


० ०२ 


२०७/४ पैकी 


० १० 


00 


० 


१० 


२०७/५ पैकी 


० १६ 


O 


00 


० १६ 


२०७/६ पैकी 


० ० ९ 


० 


00 


० ० ९ 


० ०२ 


२०७/७ पैकी 


० 


00 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) 
अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 


० ०२ 


२०७/८ पैकी 


० ०२ 


.. 


० 


०० 


० ०२ 


२०६/२ पैकी 


.. 


० ३३ 


० 


00 


० ३३ 


२०५/२ पैकी 


० १२ 


०० 


० १२ 


२०५/ २ - अ पैकी 


० १३ 


० 


00 


० १३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


३१ 


अनुसूची - एक - चालू 


जमिनींचे वर्णन 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता- उपविभागीय अधिकारी, 

जळगाव भाग , जळगाव जिल्हाधिकारी, कार्यालय आवार , 
आकाशवाणीजवळ, जळगाव, तालुका जिल्हा जळगाव. 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


लावणी 


पोट - खराब 


एकूण 
क्षेत्र 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील- मा . जिल्हाधिकारी, जळगाव 
यांचेकडील आदेश क्रमांक एसआर / १३७/ २०१६ , दिनांक १२ 


क्षेत्र 


लायक 


संपादन क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


ऑगस्ट २०१६. 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


टीप .- 


२०८ पैकी 


० ११ 


० ०० 


० ११ 


२११ पैकी 


० २२ 


० ०० 


० २२ 


( १) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचेनिरीक्षण 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव 
तसेच कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग , जळगाव 
यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


१ ९ ८ / १ पैकी 


० 


४० 


० ०० 


० ४० 


३ ९ ७/ १ पैकी 


० ०८ 


० ०० 


० ०८ 


( २ ) 


३ ९ ७ / २ पैकी 


० ०५ 


० ०० 


० ०५ 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे शिरसोली प्र . बो . , तालुका जळगाव , जिल्हा 
जळगाव येथील लघू पाटबंधारे तलाव, शिरसोली -२ (नायगाव) कालव्यासाठी 
संपादन . 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी . 


, 


( ४) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे शिरसोली प्र . बो . , तालुका जळगाव , 
जिल्हा जळगाव येथील लघू पाटबंधारे तलाव , शिरसोली-२ (नायगाव ) 
कालव्यासाठी संपादन . 


( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास , 

अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही. 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाचा लाभ 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही 


किशोर राजे निंबाळकर , 


अनुसूची - चार 


जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन , जळगाव. 


जळगाव , १६ ऑगस्ट २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार , 

दिनांक 
२६ एप्रिल २०१८ नुसार भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी 
अधिनियम , कलम ३ मधील १० - क मधील तरतुदीनुसार लागू नाही . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


कलम ११ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 


अनुसूची - पाच 


जिल्हा जळगाव 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


क्रमांक भूसंपादन / प्रस्ताव क्र . ११०/ २०१६. - ज्याअर्थी, उपविभागीय 
अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल यांना असे वाटते की , सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशा जमिनी 


- 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम- भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
जळगाव भाग , जळगाव. 


- 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


अनुसूची 


( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) 
उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ; 


परिशिष्ट 


१ 


जमिनींचा तपशील 


त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) 
हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ ( १ ) च्या 
उपबंधान्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनी 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक 
असण्याचा संभव आहे ; 


प्रकल्पाचे नाव.- उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या प्रादेशिक योजनांतर्गत 
प्रयोजनार्थ संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे बांभोरी प्र. 
चा ., तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव . 


जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल, गाव बांभोरी प्र. चा . 


भूमापन / 
गट क्रमांक 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


२ 


हे . आर 


. 


१ ९ ५/ ३ 


० 


०४ 


१ ९ ५ / ४ 


O 


०६ 


उक्त जमिनींमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी 
ताकीद देण्यात येते की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य 
व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये. ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी 
न मिळवता विक्री, भाडेपट्टा , गहाण , अभिहस्तांतरण , देवाण- घेवाण 
याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात 
करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला 
कोणताही खर्चकिंवा सुधारणा संपादन जमिनींच्या अंतिमरित्या संपादन 
करण्यात येईल अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ ( ४) अन्वये दुर्लक्ष करील. 


परिशिष्ट 


२ 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


प्रकल्पाचे नाव.- उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या प्रादेशिक योजनांतर्गत 
प्रयोजनार्थ संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव मौजे बांभोरी प्र. चा. , 
तालुका धरणगाव, जिल्हा जळगाव. 


प्रकल्पाचे नियोजन.- उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या प्रादेशिक 
योजनांतर्गत प्रयोजनार्थ संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव , 
मौजे बांभोरी प्र. चा ., तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव . 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत 
याबद्दल नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल , तर संपादन 
अधिनियमाच्या कलम २१ ( १ ) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात 
येईल. संपादनाचे कामकाज जर अंशत : किंवा संपूर्णत : सोडून देण्यात 
येईल , तर ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर 
अधिसूचित करण्यात येईल . 


परिशिष्ट - ३ 


विस्थापनाबाबत तपशील 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे. 


परिशिष्ट - ४ 


उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , 
एरंडोल यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध 
आहेत . 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींना आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या त्यांनी अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी 
दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल 
भाग, एरंडोल यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची 
नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 


ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते सार्वजनिक 
प्रयोजन.- उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या प्रादेशिक योजनांतर्गत 
प्रयोजनार्थ संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव मौजे बांभोरी प्र. चा ., 
तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव. 


विजयानंद शर्मा, 
उपविभागीय अधिकारी , 
एरंडोल भाग , 

एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव . 


एरंडोल , ११ सप्टेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


३३ 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक २४ - २०१२ (मुंबई पोलीस 

अधिनियम , १९ ५१ ) चे कलम ३६ अन्वये मनाई आदेश . 


आदेश 


क्रमांक जिविशा/गणेशोत्सव व मोहरम/ मनाई आदेश/ २२८१ / 
२०१८.- ज्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वत्र दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०१८ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ रोजीपावेतो सार्वजनिक 
गणेशोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०१८ 

ते २० 

सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत मोहरम हा सण साजरा 
करण्यात येणार आहे . या सण व उत्सवाचे काळात समाजकंटक व 
गुंडप्रवृत्तीच्या लोकांकडून गणेश मूर्तीची स्थापना/विसर्जन मिरवणुकीचे 
वेळी किंवा मोहरमनिमित्त निघणाऱ्या ताबूत व सवाऱ्या यांच्या 
मिरवणुकीचेवेळी किरकोळ कारणावरून वाद-विवाद , भांडण - तंटे 
होऊन अशा घटनांमुळे प्रसंगी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. सन २०१६ मध्ये गणेशोत्सव स्थापनेच्या मिरवणुकीचे 
वेळी दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ रोजी नंदुरबार शहरात दोन 
मंडळांच्या लोकांमध्ये नाचण्यावरून झालेले भांडण सोडविण्यास गेल्याचे 
कारणांवरून व स्थापना मिरवणुकीत नाचताना धक्का लागल्याचे 
कारणावरून वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला 
होता . एखादे वेळेस आगामी गणेशोत्सव उत्सवाचे वेळी अंगावर 
गुलाल पडल्यावरून , घोषणाबाजी, नाचण्यावरून समाज कंटकांकडून 
किरकोळ कारणांवरून मागील भांडणाचा मुद्दा उपस्थित करून दोन्ही 
धर्मियांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


( क) सर्व मिरवणुकींच्या , जमावाच्या प्रसंगी व पूजाअर्चेच्या सर्व 

जागेच्या आसपास पूजाअर्चेच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा 
सार्वजनिक जागा , जेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा 
होण्याचा संभव असेल, अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न 

देण्यासाठी निर्देश देणे ; 
( ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये, घाटात किंवा घाटांवर , सर्व 

धक्क्यांवर किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या , 
कपडे धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये , 
जत्रा, देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था 

राखणेकामी निर्देश देणे ; 
( इ ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक 

जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाणी 
गाण्याचेकिंवा ढोल, ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि 
शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व 
त्यावर नियंत्रण ठेवणेबाबत निर्देश देणे ; 
कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 
सार्वजनिक करमणुकीचेठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे 

विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणेकामी निर्देश देणे ; 
( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३३, 

३५, ३७ ते ४०, ४२ , ४३ आणि ४५ या अन्वये दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे 

योग्य आदेश देणे. 
यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणीही व्यक्तीने सदरचा 
आदेश लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात मिरवणुका , 
जाहीर सभा , मोर्चे, निदर्शने , पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम पोलीस 
स्टेशन प्रभारी अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले 
पोलीस निरीक्षक , सहायक पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक 
किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून तारीख, वेळ , जागा, आरास, मिरवणुकीचा 
मार्ग, त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय 
आयोजित करू नये. तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या 
आदेशाचे पालन करावे. 

सदरचा आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 
११ सप्टेंबर २०१८ चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो लागू राहील . 

सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू 
राहणार नाही . 

सदर आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक 
२४ २०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१) ( सन १ ९ ५१ चा 
मुंबई अधिनियम , कलम २२ वा ) चे कलम १३४ प्रमाणे अपराध होईल . 

हा आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ सप्टेंबर 
२०१८ रोजी दिला आहे. 

संजय पाटील , 

पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 
नंदुरबार , २ सप्टेंबर २०१८ . 


- 


, 


चे 


त्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता, 
सुव्यवस्था व सुरक्षितता राखण्याकरिता मी , संजय पाटील , पोलीस 
अधीक्षक , नंदुरबार , मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक २४ 
२०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ) ( सन १९ ५१ चा मुंबई 
अधिनियम , कलम २२ वा ) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करून पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. 

दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक 
२५ सप्टेंबर २०१८ 

२४.०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व 
पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक २४ 

२०१२ (मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ ) चे कलम ३६ मधील पोट - कलम अ ते फ 
प्रमाणे पुढील बाबतीत लेखी किंवा तोंडी आदेश आपआपल्या हद्दीत 
देण्यास अधिकार राहतील : 
( अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 

जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे, त्यांची वर्तणूक किंवा 

वागणूक कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे 
( ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 

काढाव्यात किंवा काढू नये, असे मार्ग व अशा वेळा विहित 
करणे ; 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) अन्वये 


आदेश 


( घ ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवाचित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


( ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे. 


, 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 


क्रमांक कक्ष-१ /पीओएल -१ / ४४१७/ २०१८.- ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४ / 
३७ ( १) (३) / ४७२१/ २०१८ , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ अन्वये नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यात 
प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 
उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद 
निर्माण होण्याची शक्यता असते , त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच मुंबई -नागपूर समृद्धी 
महामार्गासाठी, शेतकऱ्यांना शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने , 
त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको , उपोषण 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , येवला, चांदवड 
व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या 
असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने , 
खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०१८ चे ००.०० ते दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ चे 
२४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) 
चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी 
विनंती केली आहे . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास , 
तसेच शीख समाजाचेव्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 


. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचपेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 


सदरहू निबंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही . त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना , तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे , अशा 
व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 


- 


ते 


सदरचा आदेश दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ चे ००.०० 

चे ००.०० वाजेपासून 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) अंमलात राहील. 


. 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त, नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
रामदास खेडकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे : 


सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही 


व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


( क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापत करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


नाशिक . 


नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१८ . 


( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


३५ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/3212 /2018.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


را 


1 


Smt. P. S. Apte , 
9th Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Ex- post- facto sanction to the Commuted 
leave for two ( 2 ) days from 16th May 2018 
and 17th May 2018 . 


2 


Shri. N. N. Chintamani, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 


Earned leave for seven ( 7 ) days from 7th 
June 2018 to 13th June 2018 with permission 
to leave headquarter with effect from 6th June 
2018 after office hours to 14th June 2018 
before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 

( 11) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties . 
2 


3 


1 


Smt. P. S. Apte , 
9th Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


Smt. G. K. R. Tandon , 
10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 


2 


Shri. N. N. Chintamani, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 


Smt. M. S. Kochar , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Niphad . 


S. R. SHARMA , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 30th May 2018 . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३० 

मे २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११३/ सन २०१८.- श्री . जी . जी . इटकळकर , 
८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१८ मे २०१८ व दिनांक १ ९ मे २०१८ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . जी . इटकळकर यांना ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


मे 


मे 


श्री . जी . जी . इटकळकर , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . पी . मोदी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८८ / सन २०१८.- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक 
२ ९ २०१८ 

ते दिनांक 

३१ २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन. कोकाटे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती पी . एन . कोकाटे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पारनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . ए. पठाण , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्रीमती पी . एन . कोकाटे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पारनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्री . जी . जी . इटकळकर , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


स . रा . नावंदर , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


अहमदनगर , १७ मे २०१८ . 


अहमदनगर , २ जून २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


मे २०१८ 


मे 


मे 


२०१८ रोजीची 


३ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५१/ सन २०१८.- श्री . जी . व्ही . देशपांडे , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
३० ते दिनांक २ जून २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २९ मे 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ जून २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही . देशपांडे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . आर. जाधव , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०१ / सन २०१८.- श्रीमती पी . पी . बनकर , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक २ ९ 

२०१८ ते दिनांक ३१ 

एकूण 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . बनकर यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . पी . बनकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 


- 


येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


३७ 


श्रीमती पी . पी . बनकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती बी . एम . कोठावळे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


- 


असत्या . 


अहमदनगर , 


२ ९ 


मे 


२०१८ . 


- 


, 


श्रीमती बी . एम . कोठावळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एस . के . टोनपे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४३/ सन २०१८.- श्री . आर . बी . भागवत , 
जिल्हा न्यायाधीश-१३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक ४ जून २०१८ ते दिनांक ६ जून २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ जून 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्रीमती बी . एम. कोठावळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


वि . वा . हूड, 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


अहमदनगर , ५ जून २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . बी . भागवत यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-१३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . आर . बी . भागवत , जिल्हा न्यायाधीश -१३ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . बी . आर. गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश -१० 
व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आर . बी . भागवत , जिल्हा न्यायाधीश-१३ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १६४/ सन २०१८.- श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक ६ जून २०१८ ते दिनांक ८ जून २०१८ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
५ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ जून २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


सु . व्यं . माने , 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन . चौरे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ३१ 


मे 


२०१८ . 


आदेश 


. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १३४/ सन २०१८.- श्रीमती बी. एम . कोठावळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक ७ जून २०१८ ते 
दिनांक १३ जून २०१८ रोजीची एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ६ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १४ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ५ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ११ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्रीमती आर . पी . परदेशी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


. 


श्री . ए . एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १ ९ ४० 


गेले नसते , तर ते तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० चे कलम १०३ ( १) अन्वये 
सदर संस्थेवर परिसमापक ( अवसायक ) म्हणून श्री . जे. एस . गायकवाड, 
सहायक सहकार अधिकारी अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( आ.उ.यो.), पेठ , तालुका पेठ यांची नेमणूक करीत आहे. 


अहमदनगर , ५ जून २०१८ . 


. 


. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( २) 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८९ ( २) अनुसार उपरोक्त संस्थेच्या ज्या 
मालमत्तेवर , वस्तुंवर आणि जिचा अधिकार आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता वस्तू किंवा तो दावा , तसेच संस्थेच्या धंद्यासंबंधातील पुस्तके , 
कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षा व नियंत्रण हे अवसायकांच्या 
स्वाधीन करावे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १६८ / सन २०१८.- श्री . व्ही . डब्ल्यू . हूड , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक २२ मे २०१८ ते दिनांक २ जून २०१८ रोजीची एकूण 
१२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


, 


हा आदेश आज दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . डब्ल्यू. हूड यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


महेश भडांगे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( आऊयो), 
दिंडोरी/ पेठ , तालुका पेठ , 

जिल्हा नाशिक . 


. 


श्री. व्ही . डब्ल्यू . हूड, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


पेठ , २७ एप्रिल २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध) यांजकडून 


आदेश 


श्री. व्ही . डब्ल्यू . हूड , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


, 


रमेश रे. देशमुख, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ९०१० / सन २०१८.- मी, अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित मागासवर्गीय खुशी महिला 
बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , शेरी, 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ ८६५/ २०१८ , 
दिनांक १५ जून २०१८ असा आहे. 


अहमदनगर , ५ जून २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


क्रमांक वि -२/ आश्रय हौ.सं./ अं.आ./ २१४ / सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( १) ( क ) ( दोन व 
( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , महेश भडांगे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), पेठ, तालुका पेठ , जिल्हा 
नाशिक आश्रय आदिवासी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
पेठ , तालुका पेठ , जिल्हा नाशिक या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी 
निर्गमित केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 


अशोक डी . बागल, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 


. 


, 


जळगाव , १५ जून २०१८ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३ , २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


३ ९ 


आदेश 


आदेश 


. 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव/ सहकार / दूध उत्पा . सं . नों ./९ ०१९ / 
सन २०१८.- मी , अशोक डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध) , जळगाव असे अधिसूचित करतो की , नियोजित 
सदगुरू दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तांदुळवाडी, 
तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन / एजीआर/ ( ओ)/( डी )/ ८६६/ २०१८, दिनांक 
१५ जून २०१८ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ९०३१/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित अहिल्याबाई धनगर महिला 
बंदिस्त शेळी -मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
डोंगरकठोरा, तालुका यावल , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ वायडब्ल्युएल/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ ८६९/ 
२०१८ , दिनांक १९ जून २०१८ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


जळगाव, १५ जून २०१८ . 


जळगाव, १ ९ जून २०१८ . 


. 


आदेश 


आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव/ सहकार / दूध उत्पा . सं . नों ./ ९०२७/ 
सन २०१८.- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे अधिसूचित करतो की , नियोजित 
स्वराज्य महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , दहिवद , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एएमएनआर / एजीआर/( ओ)/( डी)/ ८६७/ २०१८ , 
दिनांक १९ जून २०१८ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ९०३३/ सन २०१८.- मी, अशोक 
डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित कै . बावलु रोडू महिला बंदिस्त 
शेळी -मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , लिहेदिगर , 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर / ( ओ)/( डी )/ ८७० / २०१८ , 
दिनांक १ ९ जून २०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


जळगाव , १ ९ जून २०१८ . 


जळगाव , १ ९ जून २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ९०२९ / सन २०१८.- मी , अशोक 
डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित तुळजाभवानी महिला बंदिस्त 
शेळी -मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , लिहेदिगर , 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ८६८/ २०१८ , 
दिनांक १९ जून २०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार /९ ०३५ / सन २०१८.- मी , अशोक 
डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित जोशी महिला बंदिस्त शेळी -मेंढी 
पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , गारखेडा , तालुका 
जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ८७१/ २०१८ , दिनांक 
१ ९ जून २०१८ असा आहे . 


जळगाव , १ ९ जून २०१८ . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए /सिएचएन/ एजीआर/ 
( ओ ) /( डी) / ८७५ / २०१८ , दिनांक १ ९ जून २०१८ असा आहे. 


जळगाव , १ ९ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


आदेश 


जळगाव , १ ९ जून २०१८ . 


. 


- 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/९ ०३७ / सन २०१८. - मी, अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित अप्पासो मणिराम पुंडलिक देवरे 
महिला बंदिस्त शेळी -मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्यादित , दहिवद , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जीएचएन / एजीआर/( ओ)/( डी)/ 
८७२/२०१८ , दिनांक १९ जून २०१८ असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ ९ ०४४/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित तात्यासो सुभाष नामदेव सोनवणे 
महिला बंदिस्त शेळी-मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्यादित , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/ 
( ओ)/ ( डी)/ ८७४ / २०१८ , दिनांक १९ जून २०१८ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


जळगाव , १ ९ जून २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


जळगाव , १ ९ जून २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ९०४०/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित दादासो रंगराव भिका बच्छे 
महिला बंदिस्त शेळी-मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्यादित , दरेगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ) /( डी )/ 
८७३/२०१८ , दिनांक १ ९ जून २०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


, 


जळगाव , १ ९ जून २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ९०४६/ सन २०१८.- मी, अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित श्री. नथ्थु सखाराम बोराडे 
महिला बंदिस्त शेळी- मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्यादित, चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/ 
( ओ)/( डी )/ ८७६ / २०१८ , दिनांक १९ जून २०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 

अशोक डी . बागल, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 
जळगाव , १ ९ जून २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार /९ ०४२ / सन २०१८.- मी , अशोक 
डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित नानासो नामदेव शिवराम सोनवणे 
महिला बंदिस्त शेळी - मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्यादित, खडकी बु., तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


४१ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . एन. एल. येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक १९ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ जून 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी . आय. मोकाशी, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३२/ सन २०१८.- श्री . आर. बी . कुलकर्णी, 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक १ ९ 
जून २०१८ ते दिनांक २१ जून २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १८ जून 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ जून २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्री . एन. एल. येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


वि . वा . हूड , 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. आर. बी . कुलकर्णी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २० जून २०१८ . 


श्री . आर. बी . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . के . अहिर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


तर 


, 


श्री . आर. बी . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


मे 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १७/ सन २०१८.- श्री . एस . आर . नावंदर , 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक २८ 

२०१८ ते दिनांक ३ जून २०१८ रोजीपर्यंतची मंजूर 
करण्यात आलेली उन्हाळी सुट्टी याद्वारे रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी 
त्यांची दिनांक 

२८ मे २०१८ ते दिनांक ८ जून २०१८ रोजीची 

एकूण 
बारा दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


अहमदनगर , १८ जून २०१८ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . आर . नावंदर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५३ / सन २०१८.- श्री . एन . एल . येवलेकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांची दिनांक २० जून २०१८ 
ते दिनांक २२ जून २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १ ९ जून २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

श्री . एन . एल. येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर 
यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी दिनांक २३ जून २०१८ व दिनांक 
२४ जून २०१८ रोजी मुख्यालयात हजर रहावे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . एल . येवलेकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एस . आर . नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २८ मे २०१८ ते दिनांक ३ जून 
२०१८ रोजीपर्यंत श्री . ए. बी . भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक ४ जून २०१८ ते 
दिनांक ८ जून २०१८ रोजीपर्यंत श्री . एस. जी . इनामदार , जिल्हा 
न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


श्री . एस. आर . नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


श्री दत्त उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित, शेरी कासारे , 
तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


अहमदनगर , २० जून २०१८ . 


सदर संस्था दिनांक १२ जून २०१८ पासून विघटित झाली आहे , 
असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिकाय म्हणून 
अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 


आदेश 


सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहोर यासह आज 
दिनांक १२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे . 


सुखदेव सुर्यवंशी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पारनेर , 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७/ सन २०१८.- श्री . एस . आर . नावंदर , 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक १८ जून २०१८ ते दिनांक २० जून २०१८ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . आर. नावंदर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


जिल्हा अहमदनगर . 


पारनेर , १२ जून २०१८ . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . एस . आर . नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ४४३६/ २०१८.- जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . 


येत आहे. 


१ 


श्री . एस . आर . नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

रमेश रे. देशमुख, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कळवण यांचे जावक क्रमांक 
आस्था/ १०६५/ २०१८ , दिनांक १३ जून २०१८ रोजीचे पत्राप्रमाणे कै . 
आनंदा रामदास देवरे, तत्कालीन सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, कळवण हे दिनांक १ मे २०१८ रोजी 
उपचारासाठी दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पीटल, पुणे येथे दाखल झालेले 
असल्याने ते दिनांक २ मे २०१८ ते ७ मे २०१८ पावेतो कार्यालयात 
उपस्थित नव्हते . दिनांक ७ मे २०१८ रोजी कै . देवरे यांचे निधन 
झालेले असल्याने त्यांचे अर्जित रजा खात्यातून दिनांक २ मे २०१८ 
ते ७ मे २०१८ पावेतोची अशी एकूण ६ दिवस अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद कै . आनंदा रामदास देवरे , तत्कालीन 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
कळवण यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , २० जून २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


, 


क्रमांक सनिपा/ वि -३/ नों.र.आ./ ११८ ९ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , पारनेर , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश 
देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर/ एलएफटी/ 
१३४५/ १ ९९ ४, दिनांक १५ जुलै १९९ ४ अन्वये नोंदणी केलेल्या 


पी . आर . देशमुख, 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक. 


. 


नाशिक, १५ जून २०१८ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा. 


शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २०० ९ / प्र.क्र . १४१ / का - तीन , 
मंत्रालय , मुंबई-३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 


Charge during the absence of Shri. S. D. 
Nikam , Extra Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik 
remained with Shri . S. S. Patil, Extra Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate , Nashik . 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ ४२४८/ २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


Nashik , 12th March 2018 . 


Order 


श्री . ए. के. देशमुख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
मालेगाव यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) 
दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०१८ 
३१ 

मार्च २०२० या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा 
लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 


ते 


No. EST/ 3614 / 2018.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following order : 


सदर आदेशाची नोंद श्री . ए. के. देशमुख , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मालेगाव यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


सुर्यकांत सो . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


Ex - post- facto sanction to the Earned leave for 
three (3 ) days from 31st May 2018 to 2nd June 
2018 suffixing Sunday falling on 3rd June 2018 
with permission to leave headquarter with effect 
from 30th May 2018 after office hours to 4th 
June 2018 before office hours is hereby granted 
to Shri. S. G. Landge , Joint Civil Judge , Senior 
Division , Malegaon . 


नाशिक , १३ जून २०१८ . 


- 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


Charge during the absence of Shri. S. G. 
Landge , Joint Civil Judge, Senior Division , 
Malegaon is kept with Shri. A. K. Deshmukh, 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


No. EST / 3505/ 2018.- Extention of Extra 
Ordinary leave for eight (8 ) days from 1st June 
2018 to 8th June 2018 is hereby granted as an 
ex -post-facto in continuation of Extra Ordinary 
leave from 2nd May 2018 to 31st May 2018 
previously granted to Shri. S. D. Nikam , Extra 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


Certified that Shri. S. G. Landge would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge , Senior Division , Malegaon if he had not 
proceeded on leave for the period from 31st May 
2018 to 2nd June 2018 (Note 2 below Rule 39 
( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 
1981). 


Certified under Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 
that Shri. S. D. Nikam , would have continued to 
officiate in the post of Extra Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik if he had not proceeded on 
Extra Ordinary leave for the period from 1st June 
2018 to 8th June 2018. 


SURYAKANT S. SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik. 


Nashik , 14th June 2018 . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /3543 /2018.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


N 


1 


3 


Smt. M. R. Yadav, 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik- Road. 


Earned leave for two ( 2 ) days on 7th June 
2018 and 8th June 2018 suffixing holidays 
falling on 9th June 2018 and 10th June 2018 . 


2 


Shri . K. I. Khan , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Igatpuri. 


Earned leave for three ( 3 ) days from 13th 
June 2018 and 15th June 2018 suffixing 
holidays falling on 16th June 2018 and 17th 
June 2018 with permission to leave 
headquarters with effect from 12th June 2018 
after office hours to 18th June 2018 before 
office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 

( II ) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties. 
2 
Smt. M. R. Yadav, 

Shri. P. N. Awale , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik -Road . 

Magistrate , First Class , Nashik -Road . 


1 


3 


- 


, 


N 


Shri . K. I. Khan , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Igatpuri. 


Shri. L. K. Sapkal, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Igatpuri. 


P. R. DESHMUKH, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 12th June 2018 . 


प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ २७५०/ सन २०१८. - श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
साक्री यांना दिनांक १३ जून २०१८ ते दिनांक १५ जून २०१८ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, तसेच दिनांक १६ जून २०१८ 
(रमजान ईद ) व दिनांक १७ जून २०१८ ( रविवार ) रोजीच्या सुट्ट्यांना 


जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १२ जून २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ जून २०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १ ९ ४० 


४५ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, साक्री या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. राजु अशोक शिवरात्री, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, साक्री यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश शिवाजीराव 
वानखेडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १३ जून २०१८ . 


- 


, 


No. EST /3662/2018.- Earned leave for five (5 ) 
days from 18th June 2018 to 22nd June 2018 
prefixing holidays falling on 16th June 2018 and 
17th June 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 15th June 2018 after 
office hours to 23rd June 2018 after office hours 
is hereby granted to Shri. J. J. Inamdar, 4th 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 

Certified that Shri. J. J. Inamdar would have 
continued to officiate in the post of 4th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Malegaon if he had not proceeded 
on leave for the period from 16th June 2018 and 
17th June 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981) . 

Charge during the absence of Shri. J. J. 
Inamdar, 4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Malegaon is 
kept with Shri. V. H. Deshmukh , 3rd Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Malegaon . 
Nashik , 15th June 2018 . 


आदेश 


Order 


क्रमांक बी -२/ २८ ९० / सन २०१८.- श्री . संतोष हेमंत गरड , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १६ जून २०१८ 
ते दिनांक २२ जून २०१८ पावेतो अशी एकूण ७ दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हेमंत गरड यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . संतोष हेमंत गरड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हेमंत गरड , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्याम छगनलाल चांडक , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे , १९ जून २०१८ . 


No. EST /3663/ 2018.- Ex - post-facto sanction to 
the Commuted leave for two (2 ) days from 13th 
June 2018 to 14th June 2018 is hereby granted 
to Shri. S. B. Kale , 2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Niphad . 

Certified that Shri. S. B. Kale would have 
continued to officiate in the post of 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division , Niphad if he had not 
proceeded on leave for the period on 13th June 
2018 and 14th June 2018 (Note 2 below Rule 39 
( 2 ) of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 
1981 ) . 

Charge during the absence of Shri . S. B. 
Kale , 2nd Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad is remained with Shri. S. W. Ugale , 3rd 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 

SURYAKANT S. SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik. 
Nashik, 19th June 2018. 


५ 


वे 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


आदेश 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


चे 


कलम 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एचएसजी /( टीसी)/ ५७४८ / १७८३/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे कृष्णाजी टॉवर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नामको बँकेजवळ , पंचवटी कारंजा, मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्ह 
नंबर ५५७८ यांसी एकूण क्षेत्र ७२४.५० चौ . मी . या मिळकतीसाठीच्या 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ 
५७४८ / सन २०१८, दिनांक १२ जून २०१८ असा आहे. 


- 


, 


नाशिक , १२ जून २०१८ . 


No. EST/ 3664/ 2018.- The District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
pass the following order : 

Commuted leave for two ( 2 ) days from 14th 
June 2018 and 15th June 2018 is hereby granted 
as an Ex -post-facto sanction to Smt. P. R. 
Dandekar, Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nandgaon . 

Certified that Smt. P. R. Dandekar would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class, Nandgaon if she had not proceeded on 
leave for the period from 14th June 2018 and 
15th June 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) of 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981). 

Charge during the absence of Smt. P. R. 
Dandekar, Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nandgaon 
remained with Shri . N. N. Dhend, Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Manmad - City . 

P. R. DESHMUKH , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 
Nashik , 20th June 2018 . 


आदेश 


, 


- 


क्रमांक वि- q/ एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५७४ ९ / १७८६/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे योगेश्वर पार्क को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, 
इंगळेनगर , नाशिकरोड , नाशिक, मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्ह 
नंबर २७- सी / १ - ए/ १ + १ / २ मधील प्लॉट नंबर ११, १२, १३- अ , 
१३ -ब यांसी एकूण क्षेत्र १४६७.७७ चौ . मी . या मिळकतीसाठीच्या 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/( टीसी) / 
५७४ ९/ सन २०१८ , दिनांक १२ जून २०१८ असा आहे . 
नाशिक, १२ जून २०१८ . 


आदेश 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि -१/ क.काका वाघ हौ.सोसा./ क .२१ / नों.रद्द/ आदेश/ १८०९ / 
सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
२१ मधील तरतुदीचा वापर करून उक्त नमूद कारणास्तव मी , डॉ . 
प्रिया दळणर , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 

तालुका , 

नाशिक 
या आदेशान्वये कर्मवीर काकासाहेब वाघ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , कोणार्कनगर , आडगाव , नाशिक ( नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/( टी.सी.)/ १६ ९ ४/ सन १९ ८ ९ दिनांक २० 
जुलै १ ९ ८ ९ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जून २०१८ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , १३ जून २०१८ . 


- 


क्रमांक वि -१/ एनएसके /एचएसजी/( टीसी)/ ५७५० / १८०१/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक 
याद्वारे निर्माण नक्षत्र को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक , मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर २७७/ ३/ १ + २ यांसी 
एकूण क्षेत्र २४ ९ ७.७० चौ . मी . या मिळकतीसाठीच्या सभासदांसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून तिचे 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे 
याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३ , २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९४० 


४७ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ 
५७५०/ सन २०१८ , दिनांक १४ जून २०१८ असा आहे . 

डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, 

नाशिक . 


, 


नाशिक , १४ जून २०१८ . 


continued to officiate in the post of Ad -hoc 
District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , 
Nashik if he had not proceeded on leave for the 
period from 22nd May 2018 to 2nd June 2018 
(Note 2 below Rule 39 ( 2 ) of Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rules , 1981) . 

Charge during the absence of Shri. B. L. 
Jogdand, Ad - hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge, Nashik remained with Shri. 
G. P. Deshmukh , District Judge - 10 and Additional 
Sessions Judge , Nashik with effect from 22nd 
May 2018 to 27th May 2018 and with Shri. M. S. 
Bodhankar, District Judge- 9 and Additional 
Sessions Judge , Nashik with effect from 28th 
May 2018 to 2nd June 2018 . 

SURYAKANT S. SHINDE , 

Principal District and 

Sessions Judge , Nashik . 
Nashik , 11th June 2018 . 


- 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIOANL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/ 3384 /2018.- Earned leave for five (5 ) 
days from 11th June 2018 to 15th June 2018 
prefixing holidays falling on 9th June 2018 to 10th 
June 2018 and suffixing holidays falling on 16th 
June 2018 and 17th June 2018 with permission 
to leave headquarter with effect from 8th June 
2018 after office hours to 18th June 2018 before 
office hours is hereby granted to Smt . A. M. 
Shah , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 

Certified that Smt. A. M. Shah would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik if she had not proceeded on 
leave for the period from 11th June 2018 to 15th 
June 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981). 

Charge during the absence of Smt. A. M. 
Shah , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik is kept 
with Shri. V. P. Kedar, 2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik. 

P. R. DESHMUKH , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 
Nashik, 5th June 2018. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.- शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २०० ९ / प्र.क्र . १४१/ का - तीन , 
मंत्रालय , मुंबई-३२, 
मुंबई-३२ , दिनांक 

२२ ऑक्टोबर २०१० . 

आदेश 
क्रमांक आस्था / ४१३८ / २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . एस . बी . काळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
निफाड यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार (३०) 
दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०१८ 

२०२० या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा 
लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्री . एस . बी . काळे , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निफाड यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

सुर्यकांत सो . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 
नाशिक , ६ जून २०१८ . 


१ 


ते 


३१ मार्च 


. 


आदेश 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


मे 


२०१८ ते 


Order 
No. EST/ 3471/ 2018.- Commuted leave for 
twelve ( 12 ) days from 22nd May 2018 to 2nd 
June 2018 is hereby granted Ex - pot-facto 
sanction to Shri . B. L. Jogdand, Ad - hoc District 
Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , Nashik . 

Certified that Shri. B. L. Jogdand would have 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२५१७/ १०६०/ सन २०१८.- श्रीमती धनश्री 
रघुनाथ भंडारी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक २० 
दिनांक ३ जून २०१८ अशी १५ दिवसांची अर्जित रजा (महाराष्ट्र 
शासन, वित्त विभाग, निर्णय क्रमांक अरजा-१४९ ०/ १२/ सेवा -९, दिनांक 
२८ जुलै १९९ ५ नुसार दिनांक १ ९ मे २०१८ रोजी संपणाऱ्या प्रसुती 
रजेस जोडून पुढे) याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९४० 


, 


न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
नंदुरबार , ७ जून २०१८ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एच. जोशी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
नंदुरबार यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती धनश्री रघुनाथ 
भंडारी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
नंदुरबार , १९ मे २०१८. 


, 


क्रमांक बी -२/ एमएच-७७८ / ११४४ / सन २०१८. - श्रीमती खुर्शीद फकीर 
मोहम्मद खान, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांना दिनांक ११ जून 
२०१८ ते दिनांक १९ जून २०१८ पावेतो अशी एकूण ९ दिवसांची 
अर्जित रजा, तसेच दिनांक ८ जून २०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २० जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती खुर्शीद फकीर मोहम्मद खान यांना 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात आले आहे . 

श्रीमती खुर्शीद फकीर मोहम्मद खान , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . जी . एच . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांनी सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती खुर्शीद फकीर मोहम्मद 
खान , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

अभय एस . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार , 
नंदुरबार , ७ जून २०१८ . 


आदेश 


प्रथम 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२५१७/ ११३५ / सन २०१८.- श्रीमती धनश्री 
रघुनाथ भंडारी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक ४ जून २०१८ ते 
दिनांक ३० जून २०१८ अशी २७ दिवसांची अर्धवेतनी रजा ( महाराष्ट्र 
शासन , वित्त विभाग, निर्णय क्रमांक अरजा-१४ ९ ०/ १२/ सेवा -९, दिनांक 
२८ जुलै १९९ ५ नुसार दिनांक १९ मे २०१८ रोजी संपणाऱ्या प्रसुती 
रजेस जोडून पुढे) याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
वर्ग, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एच. जोशी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती धनश्री रघुनाथ 
भंडारी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , २ रे सहदिवाणी 


, 


, 


क्रमांक बी -२/ २६६७/ सन २०१८.- श्री . संतोष हेमंत गरड , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक ११ जून २०१८ 

दिनांक १५ जून २०१८ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ९ जून २०१८ ( दुसरा शनिवार), दिनांक १० जून २०१८ 
( रविवार ), दिनांक १६ जून २०१८ (रमजान ईद ) व दिनांक १७ जून 
२०१८ ( रविवार) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच दिनांक ८ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १८ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हेमंत गरड यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


४ ९ 


, 


वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . संतोष हेमंत गरड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हेमंत गरड , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , ८ जून २०१८ . 


५ 


वे 


१ 


( २) श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचेकडील 
पत्र जा . क्र . ६२७/२०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ २६५७/ सन २०१८.- श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री यांना दिनांक ४ जून २०१८ ते ७ जून २०१८ अशी एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३ जून २०१८ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस 
जोडून संदर्भ क्रमांक १ चे आदेशान्वये मंजूर करण्यात आली होती. 

तथापि , श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांनी संदर्भ 
क्रमांक २ अन्वये ई- मेलद्वारे विनंती केली आहे की , ते दिनांक ७ जून 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी हजर झाले असल्याने सदर दिवसांची 
अर्जित रजा रद्द करून दिनांक ४ जून २०१८ ते दिनांक ६ जून २०१८ 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करावी. 

त्याअनुषंगाने श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांची दिनांक ७ जून 
२०१८ रोजीची संदर्भ क्रमांक १ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली एक 
दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 
धुळे , ७ जून २०१८ . 


, 


आदेश 


, 


१ 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ २६१३/ सन २०१८.- श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ५ जून २०१८ ते 
दिनांक ८ जून २०१८ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . संतोष हेमंत गरड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , 

थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 

श्याम छगनलाल चांडक , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे , ६ जून २०१८ . 


४ 


क्रमांक बी -२/ २६ ९९ / सन २०१८.- श्री . दस्तगीर राजेखान पठाण , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
धुळे यांना दिनांक १३ जून २०१८ ते १८ जून २०१८ अशी एकूण ६ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१२ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ जून 
२०१८ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . दस्तगीर राजेखान पठाण यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . दस्तगीर राजेखान पठाण , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दस्तगीर राजेखान 
पठाण , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 


आदेश 


पहा.-( १) धुळे जिल्हा न्यायालय , कार्यालयीन आदेश पृ.म.जा.क्र . 

बी -२/ २७४० / २०१८ , दिनांक १ जून २०१८ . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्याम छगनलाल चांडक , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे , ११ जून २०१८ . 


२ 


रे 


ते 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ८७/ सन २०१८.- श्री . डी . जी . पटवे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांना दिनांक ११ जून 
२०१८ १५ जून २०१८ अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ११ जून २०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . जी . पटवे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३५/ सन २०१८.- श्रीमती के . के . पाटील , 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांना दिनांक २० जून २०१८ ते २२ जून २०१८ अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेचदिनांक 
१९ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ जून २०१८ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 


येत आहे . 


श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती जे . पी . सरपाते, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


. 


श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते तदर्थ २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , ११ जून २०१८ . 


आदेश 


श्रीमती के. के. पाटील, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांना सूचित करण्यात येते की , त्यांनी दिनांक 
२३ जून २०१८ व दिनांक २४ जून २०१८ रोजी मुख्यालयात हजर 
रहावे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . के. पाटील यांना तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्रीमती के . के . पाटील, तर्थजिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १९ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २३ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्रीमती आर. पी . परदेशी,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

श्रीमती के. के. पाटील , तर्थजिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


- 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६०/ सन २०१८.- श्रीमती व्ही . बी . पाटील , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांना दिनांक १२ जून 
२०१८ ते १४ जून २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ११ जून २०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी . पाटील यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , श्रीगोंदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती व्ही . बी . पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. बी. कुलकर्णी, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रमेश रे . देशमुख, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ जून २०१८ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९४० 


५१ 


श्रीमती व्ही . बी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्री . एस. पी . सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
एस. एस . काळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अकोले यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. पी . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


अहमदनगर , १४ जून २०१८ . 


, 


आदेश 


वि . वा . हूड , 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


अहमदनगर , ८ जून २०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५ ९/ सन २०१८.- श्री . एस . एस . शिंदे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांना दिनांक १४ जून 
२०१८ ते १६ जून २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . शिंदे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


- 


- 


श्री . एस. एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . पी . कासट , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ७३७/ सन २०१८. - मी , श्री , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित 
करतो की , नियोजित सरस्वती महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन 
व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, लिहेदिगर , तालुका जामनेर , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर /( ओ)/ 
( डी)/ ८५२/ २०१८ , दिनांक २ जून २०१८ असा आहे. 


श्री . एस . एस . शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


, 


जळगाव , २ जून २०१८ . 


अहमदनगर , १४ जून २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१०५/ सन २०१८.- श्री . एस. पी . सय्यद, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यांना दिनांक ११ जून २०१८ ते 
१३ जून २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ८ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १४ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. पी . सय्यद यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, अकोले यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ८६५/ सन २०१८.- मी , श्री , 
अशोक डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव 
अधिसूचित करतो की , नियोजित नवज्योती महिला बंदिस्त शेळी 
मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , तोंडापूर , तालुका 
जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ८६२/ २०१८, दिनांक ६ जून २०१८ असा आहे. 


जळगाव , ६ जून २०१८ . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १ ९ ४० 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ ८६७/ सन २०१८.- मी , श्री , 
अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव 
अधिसूचित करतो की , नियोजित संमिश्र जयश्रीकृष्ण महिला बंदिस्त 
शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, टाकळी, 

तालुका 
मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० 

चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एमकेटीएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ८६१/ २०१८ , दिनांक ६ जून २०१८ असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ८७४ / सन २०१८.- मी , श्री , 
अशोक डी. बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव 
अधिसूचित करतात की , नियोजित बंजारा साईराम महिला बंदिस्त 
शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , कुंभारी खुर्द , 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ८५९/ २०१८ , दिनांक ६ जून २०१८ असा आहे. 
जळगाव , ६ जून २०१८ . 


जळगाव , ६ जून २०१८ . 


आदेश 


. 


, 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ ८७० / सन २०१८.- मी , श्री , 
अशोक डी. बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव 
अधिसूचित करतात की , नियोजित बंजारा राठोड महिला बंदिस्त 
शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , कुंभारी खुर्द , 
तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर / एजीआर /( ओ)/ 
( डी)/ ८५८/ २०१८ , दिनांक ६ जून २०१८ असा आहे. 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ८७७/ सन २०१८.- मी , श्री , 
अशोक डी. बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव 
अधिसूचित करतात की , नियोजित वैष्णवी धनगर महिला बंदिस्त 
शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, पहूर , तालुका 
जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ८६३/ २०१८, दिनांक ७ जून २०१८ असा आहे. 
जळगाव , ७ जून २०१८ . 


, 


जळगाव , ६ जून २०१८ . 


आदेश 


, 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ८७२ / सन २०१८.- मी, श्री , 
अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव 
अधिसूचित करतो की , नियोजित बंजारा पवार महिला बंदिस्त शेळी 
मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , लोहारा, तालुका 
रावेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० 
चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
आहे. 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ८७९/ सन २०१८.- मी , श्री , 
अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव 
अधिसूचित करतात की , नियोजित मागासवर्गीय रमाई महिला बंदिस्त 
शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , टाकळी, तालुका 
मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एमकेटीएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ८६४/ २०१८ , दिनांक ६ जून २०१८ असा आहे . 

अशोक डी . बागल, 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव. 
जळगाव , ७ जून २०१८ . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ आरव्हीआर/ एजीआर /( ओ)/ 
( डी )/ ८६०/ २०१८ , दिनांक ६ जून २०१८ असा आहे. 


, 


जळगाव , ६ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


५३ 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झालेली आहे, 
असे समजण्यात येऊन ही संस्था निगमनिकाय 

म्हणून 

अस्तित्वात 
असल्याचे बंद झाले आहे. 


- 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ मार्च २०१८ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी, कार्यालयीन मोहोर ठसवून दिला असे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक प्रशासन / सरस्वती गृह.नि. / नोंदणी रद्द/ १७८५/ २०१८.- मी , 
किशोर पोपट पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एरंडोल , 
तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
सरस्वती गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , एरंडोल, तालुका 
एरंडोल , जिल्हा जळगाव ही संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ ईडीएल / 
एचएसजी/ ७९ १/१ ९ ८६, दिनांक ५ डिसेंबर १ ९ ८६ नुसार नोंदविण्यात 
आली असून या संस्थेचे सभासद, संचालक, चेअरमन यांना संस्था चालू 
करण्याविषयी कोणतीही आस्था दिसून येत नाही. तसेच अवसायकांच्या 
विनंतीनुसार या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


किशोर पोपट पाटील , 


, 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एरंडोल , 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव. 


एरंडोल , २७ मार्च २०१८ . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दिनांकास प्रसिद्ध करण्यात आली आहे 


सोमवार , सप्टेंबर २४ , २०१८ / आश्विन २, शके १ ९ ४० 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ अंतर्गत शिर्डी विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रांसाठी अधिकार प्रदान करणे 


सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( महा. क्र . xxxVII, १९ ६६) 


क्रमांक म.वि.वि.कं./शिर्डी/३१/ ८२५/ २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित ( यापुढे जिचा उल्लेख “ एमएडीसी " 
करण्यात आला आहे ) जी कंपनी, अधिनियम , १९ ५६ अन्वये संस्थापित आहे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करीत आहे 


. 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक XXXVII, 
१९ ६६) च्या कलम ४० च्या उप -कलम (१- बी ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला, काकडी, 
तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर येथील शिर्डी विमानतळाच्या अधिसूचित क्षेत्रांसाठी शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१६०८/२६६२/ प्र. क्र . 
१११/ ०९/ नवि -९ , दिनांक २८ मे २००९ द्वारा “विशेष नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून नियुक्त केलेले आहे ; 


च्या 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू अधिनियमाच्या कलम ४० च्या उप -कलम ( ३) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
तरतुदी, मिहान अधिसूचित क्षेत्राला नवीन नगर समजून विकास प्राधिकरणाप्रमाणेच विशेष नियोजन प्राधिकरणाला लागू आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू अधिनियमाच्या कलम १५१ आणि कलम १५२ च्या पहिल्या परंतुकाच्या अन्वये नवीन नगर विकास प्राधिकरणाच्या 
अधिकाऱ्यांना प्रदान केलेल्या प्राधिकरणाच्या अधिकारांचा वापर व कार्य पार पाडत असलेल्या जबाबदाऱ्या यांची जनतेला माहितीसाठी महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम १५२ व इतर सक्षम अधिकारांद्वारे एमएडीसीला 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून संचालक मंडळाने दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या ६४ व्या बैठकीत ठरावाप्रमाणे 
प्राधिकरणाच्या विविध अधिकाऱ्यांना सदर अधिनियमाच्या उद्दिष्टांसाठी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांना, अधिकार प्रदान करणारा खालील ठराव 
संमत करण्यात आला आहे. 


- 


“ असा ठराव करण्यात येतो की , सदर संचालक मंडळ, जोडपत्र-१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शिर्डी विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रांसाठी अधिकार 
प्रदान करण्यासाठी मान्यता देत असून तसेच अधिनियमांतर्गत विविध अधिकार वापर करण्यासंबंधीचे प्रशासकीय आदेश व नगररचना अधिकारी 
व अतिरिक्त नगररचना अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्याचा अधिकार उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहे. " 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


“ संचालक मंडळ असाही ठराव मंजूर करीत आहे की , अधिकार प्रदान करण्यासंबंधीची माहिती, जनतेच्या माहितीसाठी महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र आणि स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करण्यासाठी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. " 

“ ठरावात पुढे असेही नमूद करण्यात येत आहे की , उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना ठरावाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने 
आवश्यक कोणतीही कृती, कृत्य , बाबी आणि इतर गोष्टी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


" 


जोडपत्र 


१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखिलेली) च्या कलम १५२ नुसार व 
त्याअनुषंगाने सक्षम असलेल्या अधिकारांचा वापर करून एमएडीसी याद्वारे त्यांच्या खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना अधिनियमाच्या विविध 
कलमांनुसार विविध कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


अ . क्र . 


प्राधिकर्ता अधिकारी 


अधिकारांचा वापर करण्याचा आणि काम करण्याचा 

अधिकार दिलेले एमएडीसीचे अधिकारी 


१ 


२ 


Mm 


नियोजन विभाग 


१ 


प्राधिकृत नगररचना अधिकारी ( टीपीओ) 


कलम २५, ४३, ४४ , ४५, ४६, ४८ , ५१, ५२ ते ५८ , ८ ९ , ९ ० , १०७, 
११२, १२४ के , १३५ आणि १३६, कार्यारंभ दाखला ( सीसी) दिल्यानंतर , 
भोगवटा प्रमाणपत्र ( ओसी) निर्गमित होईपर्यंत . 


अतिरिक्त नगररचना अधिकारी ( एटीपीओ) 


कलम २५, ४३, ४४ , ४५, ४६, ४८ , ५१, ५२ ते ५८ , ८ ९ , ९ ० , १०७, 
११२, १२४ के , १३५ आणि १३६ , कार्यारंभ दाखला ( सीसी) दिल्यानंतर, 
भोगवटा प्रमाणपत्र ( ओसी) निर्गमित होईपर्यंत . 
कलम ४३, ४४ , ४५, ४६, ५२ ते ५८ , ८ ९ , ९ ० , १०७, ११२, १२४ के , 
१३५ आणि १३६, कार्यारंभ दाखला (सीसी) दिल्यानंतर , भोगवटा प्रमाणपत्र 
( ओसी) निर्गमित होईपर्यंत . 


वरिष्ठ नियोजनकार , अतिरिक्त 

मुख्य नियोजनकार 


अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक 


४ 


अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक ( सीयुसी) 


एमएडीसीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अथवा कोणत्याही अनधिकृत व बेकायदा 
विकासाबाबत कलम ५२ ते ५७, ११२, १२४ के , १३५ आणि १३६ 
अंतर्गत सर्व अधिकार . 


५ 


अधीक्षक अभियंता 


एमएडीसीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अथवा कोणत्याही अनधिकृत व बेकायदा 
विकासाबाबत कलम ५२ ते ५७, ११२ , १२४ के , 

५७, ११२, १२४ के , १३५ आणि १३६ 
अंतर्गत सर्व अधिकार . 


६ 


कार्यकारी अभियंता 


एमएडीसीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अथवा कोणत्याही अनधिकृत व बेकायदा 
विकासाबाबत कलम ५२ ते ५७, ११२, १२४ के , १३५ आणि १३६ 
अंतर्गत सर्व अधिकार . 


भूमि अभिलेख विभाग 


७ 


भूमि अभिलेख खातेप्रमुख 


, 


, 


प्रकल्पात येणाऱ्या सर्व शासकीय जमिनी व महसूल अभिलेखातील 
तपशीलवारनुसार गावठाण हद्दीपासून २०० कि . मी . पर्यंत येणाऱ्या 
जमिनी व त्याबाबत कलम ५२ ते ५७, ११२, १२४ के , १२६ ( १) , १३५ 
आणि १३६ अंतर्गत सर्व अधिकार. 
प्रकल्पात येणाऱ्या सर्व शासकीय जमिनी व महसूल अभिलेखातील 
तपशीलवारनुसार गावठाण हद्दीपासून २०० कि . मी . पर्यंत येणाऱ्या 
जमिनी व त्याबाबत कलम ५२ ते ५७, ११२, १२४ के , १२६ ( १) , १३५ 
आणि १३६ अंतर्गत सर्व अधिकार. 


८ 


अतिरिक्त जिल्हाधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


५५ 


जोडपत्र -१ 


चालू 


अ . क्र . 


प्राधिकर्ता अधिकारी 


अधिकारांचा वापर करण्याचा आणि काम करण्याचा 

अधिकार दिलेले एमएडीसीचे अधिकारी 


१ 


२ 


३ 


भूमि अभिलेख विभाग 


चालू 


उपजिल्हाधिकारी 


प्रकल्पात येणाऱ्या सर्व शासकीय जमिनी व महसूल अभिलेखातील 
तपशीलवारनुसार गावठाण हद्दीपासून २०० कि . मी . पर्यंत येणाऱ्या 
जमिनी व त्याबाबत कलम ५२ ते ५७, ११२, १२४ के , १२६ ( १) , १३५ 
आणि १३६ अंतर्गत सर्व अधिकार. 


, 


मालमत्ता विभाग 


१० 


विपणन खातेप्रमुख / महाव्यवस्थापक (विपणन) 


ते 


कलम ५२ ५७, १२४ के , 

१३५ 

सर्व अधिकार 
( १ ) करारपट्टा ( Agreement to Lease) केल्यानंतर व महाराष्ट्र 

प्रादेशिक नगररचना व नियोजन अधिनियमाच्या कलम ४५ नुसार 
कार्यारंभ प्रमाणपत्र ( सीसी) निर्गमित करण्यापूर्वीपर्यंत सर्व भूखंड. 


( २) भोगवटा प्रमाणपत्र ( ओसी) निर्गमित केल्यानंतर 


( ३ ) एमएडीसीची सर्व बांधकामे जमिनीसह 


११ 


वरिष्ठ विपणन व्यवस्थापक 


ते 


, 


कलम ५२ 

५७, १२४ के , १३५ सर्व अधिकार 
( १) करारपट्टा ( Agreement to Lease) केल्यानंतर व महाराष्ट्र 

प्रादेशिक नगररचना व नियोजन अधिनियमाच्या कलम ४५ नुसार 
कार्यारंभ प्रमाणपत्र ( सीसी) निर्गमित करण्यापूर्वीपर्यंत सर्व भूखंड. 


( २) भोगवटा प्रमाणपत्र ( ओसी) निर्गमित केल्यानंतर 


( ३) एमएडीसीची सर्व बांधकामे जमिनीसह 


१२ 


विपणन व्यवस्थापक 


कलम ५२ ते ५७, १२४ के , १३५ सर्व अधिकार 
( १) करारपट्टा ( Agreement to Lease ) केल्यानंतर व महाराष्ट्र 

प्रादेशिक नगररचना व नियोजन अधिनियमाच्या कलम ४५ नुसार 
कार्यारंभ प्रमाणपत्र ( सीसी) निर्गमित करण्यापूर्वीपर्यंत सर्व भूखंड. 


( २) भोगवटा प्रमाणपत्र ( ओसी) निर्गमित केल्यानंतर 


( ३ ) एमएडीसीची सर्व बांधकामे जमिनीसह 


१३ 


मालमत्ता अधिकारी 


कलम ५२ ते ५७, १२४ के , १३५ सर्व अधिकार 
( १) करारपट्टा ( Agreement to Lease) केल्यानंतर व महाराष्ट्र 

प्रादेशिक नगररचना व नियोजन अधिनियमाच्या कलम ४५ नुसार 
कार्यारंभ प्रमाणपत्र ( सीसी) निर्गमित करण्यापूर्वीपर्यंत सर्व भूखंड , 


( २) भोगवटा प्रमाणपत्र ( ओसी) निर्गमित केल्यानंतर 


( ३) एमएडीसीची सर्व बांधकामे जमिनीसह 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


जोडपत्र -१ 


चालू 


अ . क्र . 


प्राधिकर्ता अधिकारी 


अधिकारांचा वापर करण्याचा आणि काम करण्याचा 

अधिकार दिलेले एमएडीसीचे अधिकारी 


१ 


२ 


३ 


आदेश व कागदपत्रे प्रमाणिकरण 


१४ 


कलम १३ ९ अंतर्गत आदेश व कागदपत्रे प्रमाणित करण्याचे सर्व अधिकार 


मुख्य नियोजनकार, अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार , वरिष्ठ 
वास्तुशास्त्रज्ञ , महाव्यवस्थापक (विपणन) , वरिष्ठ विपणन 
व्यवस्थापक , विपणन व्यवस्थापक , मालमत्ता अधिकारी, 
अधिकृत बांधकाम नियंत्रक, कार्यकारी संचालक , मुख्य 
अभियंता, महाव्यवस्थापक ( तांत्रिक ), संयुक्त महाव्यवस्थापक , 
अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अन्य खाते प्रमुख/ 
विभाग प्रमुख, की ज्यांच्याकडे हे आदेश जारी करण्याचा/ 
कागदपत्रे तयार करण्याचा वा ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार 
आहे. 
सहव्यवस्थापकीय संचालक / व्यवस्थापकीय संचालक 


१५ 


कलम १४२ आणि १४३ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यास मान्यता व 
अपराध सामोपचाराने निकालात काढणे. 


प्रदान केलेले उपरोक्त अधिकार सर्वसाधारण स्वरूपाचे असून ते पुढील बाबींच्या अधीन राहतील . 


१. उपरोक्त सर्व प्रकरणांमध्ये उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी प्राधिकृत केलेले प्रत्येक खात्यातील अधिकारी हे प्रदत्त अधिकारांनुसार 
पावले उचलण्यास जबाबदार राहतील. 


२. एमएडीसीच्या विविध खात्यांना नेमून दिलेली विवक्षित कामे व जबाबदाऱ्यांचे स्वरूप लक्षात घेता उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक हे 
उपरोक्त कलमांन्वये दिलेले विविध अधिकार वापरण्यासाठी उपरोक्त परिशिष्टातील विशिष्ट कलमांनुसार कोणत्याही अधिकाऱ्याला सक्षम प्राधिकर्ता 
म्हणून अधिकार देऊ शकतील. 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांचे कार्यालयीन आदेश एमएडीसीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध राहतील. https://madc.maharashtra.gov.in 


संचालक मंडळ, एमएडीसीच्या आदेशानुसार, 


सुरेश काकाणी, 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित , 

मुंबई. 


मुंबई, १८ सप्टेंबर २०१८ . 


Power of Delegation under Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for Shirdi Airport Notified 

Area. 


Notice 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act. XXXVII of 1966 ) 

No. MADC /Shirdi/31/815 /2018.- Whereas , the Maharashtra Airport Development Company Limited 
(hereinafter referred to by its acronym “MADC ") is a company incorporated under the Companies Act, 
1956 and functions under the superintendence and control of the Government ofMaharashtra ; 

and whereas , Government of Maharashtra has in exercise of its power under sub -section ( 1 - B ) of 
Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) appointed 
MADC to be the Special Planning Authority for the Shirdi Airport Notified Area , Shirdi vide GR . No. TPS 
1608/ 2662 / CR- 111/ 09/ UD- 9, dated 28th May 2009; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १ ९ ४० 


५७ 


and whereas , it is provided in sub - section ( 3 ) of Section 40 of the said Act that, the provisions of 
Chapter VI of the said Act apply mutatis mutandis to the Special Planning Authority as they apply in relation 
to a DevelopmentAuthority as if the notified area were a new town ; 


and whereas , the New Town Development Authority is , under Section 151 of the said Act, read with 
the first proviso to Section 152 of the said Act required to publish in the Maharashtra GovernmentGazette , 
the Officers of the Authority who will exercise powers and perform the functions of the Authority , for the 
information of the public ; 


and whereas , in exercise of the powers conferred upon MADC under provisions of Section 152 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 and all other powers enabling it in this behalf , the 
Board of Directors in its 64th meeting held on 10th August 2018 has passed the following Resolution , 
delegating its powers and functions for the purpose of the said Act to its Officers designated therein . 


" Resolved that the Board do hereby approve the Power of Delegation as per “ Annexure - 1" of the 
foregoing agenda note and authorize Vice Chairman and Managing Director to issue administrative 
instructions regarding exercise of powers under the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
including designating Town Planning Officer and Additional Town Planning Officer to dealwith the Development 
Proposal and other functions as per the said Act for Shirdi Airport Notified Area , Shirdi.” 


“Resolved further that the Board do hereby authorize Vice Chairman and Managing Director to publish 
delegation of powers for information of Public in Maharashtra Government Gazette and as well as local 
newspapers ." 


" Resolved further that the Vice Chairman and Managing Director be and is hereby authorized to do all 
such acts , deeds , matters and things as may be deemed necessary or expedient to give effect to the 
resolution ." 


Annexure - 1 


Delegation of Powers for Shirdi Airport Notified Area , Shirdi. 

In exercise of powers conferred under Section 152 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and all powers enabling in this behalf the Maharashtra 
Airport Development Company Ltd. hereby designates its Officers to exercise its powers and perform the 
functions under various Sections of the said Act as under – 


Sr. No. 


Designated Officer 


Nature of Powers to be exercised and performed 


2 


3 


1 


2 


Planning Department 
Designated Town Planning Officer ( TPO ) All powers under Sections 25 , 43, 44 , 45 , 46 , 48 , 

51,52 to 58 , 89 , 90 , 107 , 112 , 124 K , 135 and 136 , 
after granting CommencementCertificate (CC ), till 

grant of Occupancy Certificate (OC ). 
Additional Town Planning Officer ( ATPO ) All powers under Sections 25 , 43 , 44 , 45 , 46 , 48 , 

51,52 to 58 , 89 , 90 , 107 , 112 , 124 K , 135 and 136 , 
after granting Commencement Certificate (CC ), till 

grant of Occupancy Certificate (OC ). 
Sr. Planner, Additional Chief Planner All powers under Sections 43 , 44 , 45 , 46 , 52 to 58 , 

89 , 90 , 107 , 112 , 124 K , 135 and 136 , after granting 
Commencement Certificate (CC ) , till grant of 
Occupancy Certificate (OC ). 


3 


4C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


Annexure - 1 - contd . 


Sr. No. 


Designated Officer 


Nature of Powers to be exercised and performed 


2 


در) 


Controller of Unauthorized Constructions 


4 


Controller of Unauthorised 
Constructions ( CUC) 


Shall exercise all powers under Sections 52 to 57, 
112 , 124 K , 135 and 136 in respect of all or any 
unauthorized / illegal Development within the 
jurisdiction ofMADC . 


5 


Superintending Engineer 


Shall exercise all powers under Sections 52 to 57 , 
112 , 124 K , 135 and 136 in respect of all or any 
unauthorized / illegal Development within the 
jurisdiction ofMADC . 


6 


6 


Executive Engineer 


Shall exercise all powers under Sections 52 to 57 , 
112 , 124 K , 135 and 136 in respect of all or any 
unauthorized / illegal Development within the 
jurisdiction of MADC . 


7 


Lands and Survey Department 
Designated Head of Land and Survey All powers under Sections 52 to 57 , 112 , 124 K , 
Section . 

126 ( 1), 135 and 136 for the lands which are within 
200 m . from the Gaothan Boundary revenue records 
specifications and Government lands falling within 

the Project Area . 
Additional Collector 

All powers under Sections 52 to 57 , 112 , 124 K , 
126 ( 1), 135 and 136 for the lands which are within 
200 m . from the Gaothan Boundary revenue records 
specifications and Government lands falling within 
the Project Area . 


8 


9 


Deputy Collector 


All powers under Sections 52 to 57 , 112 , 124 K , 
126 ( 1) , 135 and 136 for the lands which are within 
200 m . from the Gaothan Boundary revenue records 
specifications and Government lands falling within 
the Project Area . 


Estate Department 


10 


Head ofMkt. Sections /GM (Mkt.) 


All powers under Sections 52 to 57, 124 K , 135 
( 1) In respect of plots , after execution of agreement 

to lease and before grant of Commencement 
Certificate (CC ) under Section 45 of the MRTP 
Act. 


(2 ) In respect of all properties , after grant of 

Occupancy Certificate (OC ) . 


( 3 ) All MADC constructed premises, including land 

attached thereto . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११ , शके १९ ४० 


५ ९ 


Annexure - 1 - contd . 


Sr. No. 


Designated Officer 


Nature of Powers to be exercised and performed 


2 


بر) 


Estate Department - contd . 


11 


Sr. Marketing Manager 


All powers under Sections 52 to 57 , 124 K , 135 
( 1) In respect of plots , after execution of agreement 

to lease and before grant of Commencement 
Certificate (CC ) under Section 45 of theMRTP 
Act. 


( 2 ) In respect of all properties , after grant of 

Occupancy Certificate ( OC ) 


( 3 ) AllMADC constructed premises , including land 

attached thereto . 


12 


Marketing Manager 


All powers under Sections 52 to 57 , 124 K , 135 
( 1) In respect of plots , after execution of agreement 

to lease and before grant of Commencement 
Certificate (CC ) under Section 45 of the MRTP 
Act. 


(2 ) In respect of all properties , after grant of 

Occupancy Certificate (OC ). 
( 3 ) AllMADC constructed premises , including land 

attached thereto . 


13 


Estate Officer 


All powers under Sections 52 to 57, 124 K , 135 
( 1 ) In respect ofplots , after execution of agreement 

to lease and before grant of Commencement 
Certificate (CC ) under Section 45 of the MRTP 
Act. 


( 2 ) In respect of all properties, after grant of 

Occupancy Certificate (OC ) 


( 3) All MADC constructed premises , including land 

attached thereto . 


Authentication of Orders and Documents 


14 


All powers under Section 139 for Authentication 
of Orders / Documents . 


Chief Planner, Additional Chief Planner, 
Sr. Architect, GM (Mkt) , Sr. MM , MM , 
Estate Officer, CUC , ED , CE , GM ( Tech .), 
Joint GM , Supdt. Engineer, Executive 
Engineer, other Heads of Departments / 
Sections who are the Initiators / 
Custodians of such Orders / Documents . 


15 


JMD / MD 


All powers under Sections 142 and 143 for sanction 
of prosecution and compounding of offences . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २७ ते ऑक्टोबर ३, २०१८ / आश्विन ५ - ११, शके १९ ४० 


The above delegation of powers is General in nature and subject to the following. 


1. In all the above cases , the Officers so designated by VC and MD in each Department shall be 
responsible for taking steps as per delegation of power. 


2. Having regard to the nature of duties and functions to be performed by the various Departments of 
MADC , VC and MD may assign the powers under the above Sections to any of the designated Officers 
mentioned against the specific Sections in the above schedule . 


The office order issued by VC and MD as above shall be uploaded on MADC . website https :// 
madc.maharashtra.gov.in 


By Order of the Board of Directors, MADC, 


SURESH KAKANI, 
Vice Chairman and Managing Director, 
Maharashtra Airport Development Company Limited , 

Mumbai.. 


Mumbai, 18th September 2018 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL. 


